शासनातर्फे विविध न्यायालयांत खटल्यामध्ये नियुक्‍त 
करण्यांत आलेल्या विशेष सरकारी अभियोवत्यांची / 
विशेष समुपदेशी यांची प्रलंबित व्यावसायिक शुल्क अदा 
करणेबाबत. 
GTA UAH 


we 
शासन निर्णय क्र. पीमारओ २००४प्रक्र. ७६४पोल-१०, 
मुंबई”३२, दि. २६. ऑगस्ट, २००. 


बाचा :- १, अप्पर पोलीस आयुक्‍त (ठु )/ बृहन्मुंबई याचे परत्र क्र, १३१६/ 
अपोंआ (गुन्हे)/ २००४, fF. *७.६.२००४ 
२. अबर सचिव, गृहं विभाग यांचे पत्र क्र, एसयुपी ११०३/पु.मा./ 
जून-२००४७/बीयुडी-१, दि. २.७.२००४ 


शासन निर्णय :- बृहन्मुंबई पोलीस दल, गुन्हे शाखा, मुंबई यांचैशी तसेच राज्य शासनाशी संबंधित 
विविध खटल्यामंध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष सरकारी अभिथोक्त्यांचे तसेच विशेष समुपदेशी 
यांचे प्रलंबित व्यावसायिक शुल्क अदा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता, सदरहू 
व्यावसायिक शुल्क अदा. कंरण्याकरिला विदानमंडळाच्या जून २१०४. च्या अधिवेशनात रु.. ४६,७१ 
लाख. (रुपये सेहेचाळीस लाख एकांहत्तर हजार फक्त) पूरक अनुदान मंजूर. करण्यात आले आहे. 
तथापि वित्त विभागाने सद्या तरतूदीच्या yo % waned वितरित करण्यास परवानगी दिली आहे 
त्यानुसार रु. 23.34 लाख ( रुपये तेवीस लाख पस्तीस हजार फक्त ) इतकी रक्‍कम या आदेशाद्वारे 
वितरित करण्यात fa आहे. 


२ या प्रकरणी होणारा खर्च मागणी क्र. बी-१ *२०५५-पोलीस १०८, राज्य पोलीस 
मुख्यालय (०२) शहर पोलीस (०२)(०१) आस्थापना १२, व्यावसायिक शुल्क व विशेष सेवा (२०५५ 
०९७)" या लेखाशीर्षाखाली टाकून तो सन २००४-२००५ या वित्तीय वर्षात जून २००४ (अतिरिक्त 
अर्थसंकल्पीय) अधिवेशनात gees मागणीद्वारे मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यांत यावा 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. सीआर-३८२/०४/व्यय-७, 
दि. १९.७.२००४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यांत येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाले यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
(क. गो. देशपांडे ) 
शासनाचे उपसचिव 
प्रत. . . 
« पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई (पत्राने). 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
अधिदान वं लेखा अंधिकारी, मुंबई 
निदःसी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
सह सचिव (विधी) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 
गृह विभाग (बियुडी-१), मंत्रालय, मुंबई. 
गृह विभाग (पोल-१०), निवडनस्ती 


